अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता, गट-अ 
संवर्गातील अभियोक्त्यांना सहाय्यक संचालक 
व सरकारी अभियोक्ता, गट-अ या पदावर 
पदोन्नती देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१२/प्र.क्र.२३२/पोल-१०, 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१ बिल्डींग, ३० वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५ 
दिनांक : २७ जानेवारी, २०१४ 


संदर्भ :- संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे क्रमांक : ससपदो / १०८/ 
२६६३/२०१२, दिनांक ११.१२.२०१२ चे पत्र 


शासन निर्णय :- संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या नियंत्रणाखालील 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता, गट-अ या संवर्गातील खाली नमूद केलेल्या अभियोक्त्यांना त्यांच्या 
नावासमोर नमूद केलेल्या ठिकाणी सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता, गट-अ या संवर्गातील 
रु.१५६००-३९१०० + FS पे रु.६६९००/- या वेतनश्रेणीतील पदावर प्रशासकीय हितास्तव व तात्पुरत्या 
स्वरुपात पदोन्नतीने नियुक्त्या देण्यात येत आहेत. 


अ.क्र. नांव wat । नियुक्‍ती ।मान्य पदोन्नती 
दिलेला ।झालेला नंतरचे 
प्रवर्ग विभागीय ठिकाण 
संवर्ग 
धं श्री.धनाजीराव मुगुटराव | अराखीव | अराखीव ।पुणे कोल्हापूर 
देशमुख 
२ श्रीमती सुवर्णा श्रीकांत घोडके | अराखीव । अराखीव । कोकण ।मुंबई 
(संजीवनी गोपळ Saris) 
श्री.संजय गोपीनाथ भोकरे | ASS)  ।भ.ज.(बो ।नाशिक । नाशिक 
श्री.मनोहर नानासाहेब दौंड ASS)  ।भ.ज.(डो ATT जालना 
4 श्री.बद्रीप्रसाद  फकौरासिंग | facia) | वि.जा.(।) । नागपूर नागपूर 
चव्हाण 
६ श्री.चंद्रकांत पांडूरंग होनमाने | भ.ज.(बो खुला नागपूर | भंडारा 
७ श्री.प्रदीप stax गावडे भ.ज.(क) भ.ज.(क) | कोकण ठाणे 
८ श्री.सखाराम लक्ष्मण डोईफोडे । वि.मा.प्र. । वि.मा.प्र. | औरंगाबाद | नांदेड 
g श्री.राजाराम राणु बंडकोळी ।अ.ज. अ.ज. अमरावती । अमरावती 
(१० | श्री.अनिल चतुरसिंग वळवी । अ.ज. अ.ज. नाशिक  ।धुळे 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१२/प्र.क्र.२३२/पोळल-१० 


अ.क्र. नांव wat नियुक्ती ।मान्य पदोन्नती 
दिलेला ।झालेला नंतरचे 
प्रवर्ग विभागीय ठिकाण 
संवर्ग 
।११__ | श्री.सुरेश गंगाधर मुप्पीडवार | अ.ज. अ.ज. अमरावती । वाशिम 
१२ | श्रीमती सरिता किशोर ताराम | अ.ज. खुला नागपूर । गडचिरोली 
(कु.सरिता मधुकरराव नामुलते 


२. वरील अतिरिक्‍त सरकारी stares पदोन्नतीने नियुक्‍ती खाळीळ अटी व शर्तीच्या अधीन 
राहून करण्यात येत आहे. 

१) त्यांची नियुक्‍ती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात राहिल व ती वरिष्ठ संवर्गात ज्येष्ठतेसाठी ग्राह्य 
धरता येणार नाही. त्या संवर्गात वेतनाव्यतिरिक्‍त अन्य कोणतेही लाभ मिळणार नाहीत. 

२) अशी पदोन्न्ती केवळ ११ महिन्यासाठी देण्यात येत आहे. त्यानंतर त्यांना पदोन्न्तीमध्ये खंड 
देण्यात येईल. 

३) ११ महिन्याचा कालावधीत कनिष्ठ श्रेणीत (अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्‍ता,गट-अ पदावर) 3 
वर्ष पूर्ण झालेल्या अभियोक्त्यांची नियमित पदोन्न्तीसाठी पात्रता पुन्हा अजमावण्यात येईल. 

४) वरील अभियोक्त्यांना देण्यात आलेली पदोन्नती ही तात्पुरत्या स्वरुपाची असून महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

५) पदोन्नत झालेल्या अभियोक्त्यांनी त्यांच्या पदोन्नतीचे आदेशा प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 
सात दिवसांच्या आत हजर होणे आवश्‍यक आहे. त्याप्रमाणे ते विहित मुदतीत नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर 
झाले नाहीत तर त्यांना पदोन्नती नको, असे समजून शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक 
एसआरव्ही-१०८७/११३१/प्र.क्र.११/८९/१२, दिनांक ३०.०४.१९९१ मधील तरतुदीनुसार त्यांना देण्यात 
आलेली पदोन्नती रद्द करण्यात येईल.. 

६) संचाळक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना पदोन्नत झालेल्या वरील 
अभियोक्त्यांनी स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन तात्काळ कार्यमुक्त करावे आणि नवीन नियुक्तीच्या 
ठिकाणी तात्काळ हजर होण्याबाबत संबंधीतांना सूचना द्याव्यात. तसेच संबंधीत अधिका-यांनी पदभार 
स्वीकारल्यानंतर त्याचा अहवाल शासनास सादर करावा. 

७) पदोन्नत अभियोक्त्यांनी त्यांच्या नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे व त्यांनी 
अनधिकृतरित्या रजेवर जाऊ नये, यासंदर्भात त्यांचे लक्ष सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक क्रमांक 
सीडीआर-१०८२/२५६७/२८/११, दिनांक ३०.०८.१९८२ अन्वये दिलेल्या सूचनांकडे वेधण्यात येत आहे. 
तसेच दिलेली नियुक्‍ती रद्द करण्यासाठी कोणत्याही स्वरुपाचे आवेदन त्यांनी करु नये. तसे केल्यास 
सदर अधिकारी शिस्तभंगाच्या कार्यवाहीस पात्र ठरतील, याची संबंधीतांनी नोंद घ्यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१२/प्र.क्र.२३२/पोळल-१० 


८) सदर Vela तात्पुरत्या उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिका क्रमांक 
८४५२/२००४ च्या निर्णयाच्या अधीन रहातील.. 

९) विभागीय संवर्ग वाटपानुसार पदोन्नतीने नियुक्‍त अधिका-याने किमान ३ वर्षे कालावधी त्या 
विभागीय संवर्गात पूर्ण करणे आवश्‍यक राहिल. 
3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०१२७१०५२५५३८२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


. Digitally signed by Ajinkya 
Vasant Bagad 
Ajinkya Vasant Baga 


f inkya Vasant 


Vasant 0110100 
Of Maharashtra, OU = Home 
Bag ade Date: 2014.01.28 15:26:05 
+05'30" 
(अजिंक्य बगाडे) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 
सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन 92 व १६-बो, मंत्रालय, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 
संबंधित सहाय्यक संचाळक व सरकारी अभियोक्ता 
संबंधित अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता, (अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांच्या मार्फत) 
१०.मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
११.प्रधान सचिव (अ.व सु.) यांचे स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती (गृह विभाग, पोल-१०) 


coc “८७ AD -O 


ल 
ae 
. 


on 6 & 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


